निळजे ता.कल्याण जि.ठाणे येथील प्राथमिक 
आरोग्य केंद्र, मौजे नावाळी ता. कल्याण येथे 
स्थलांतरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२०/प्र.क्र.१४८/आरोग्य ३अ 
गो.ते.रुग्णालय संकुल, दहावा मजला, संकुल इमारत 
मंत्रालय, मुंबई ४००००१ 
दिनांक : २७ जानेवारी , २०२१ 


वाचा :- सहसंचालक, आरोगय सेवा, ( प्राआकेंद्र/उपकेंद्र/दवाखाने), मुंबई यांचे पत्र क्रमांक : 
संआसे/कक्ष-७अ/टे-७/प्राआकेंद्र निळजे/ठाणे /स्थलांतर/ दिनांक १/०६/२०२० 


प्रस्तावना :- 
निळजे ता. कल्याण जि. ठाणे हे गाव महानगरपालिका क्षेत्रात गेल्यामुळे तेथील प्राथमिक 


आरोग्य केंद्र, मौजे नावाळी ता.कल्याण येथे स्थलांतरीत करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या 


विचाराधीन होता. याबाबत पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 
निळजे ता.कल्याण जि.ठाणे येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्र, मौजे नावाळी ता.कल्याण येथे 


स्थलांतरीत करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. wer प्राथमिक आरोग्य केंद्रासाठी विहित पध्दतीने जागा अधिग्रहीत करुन सदर जागेवर 


प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे बांधकाम व पदनिर्मिती करणे याबाबत स्वतंत्रपणे कार्यवाही करण्यात येईल. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१२१११२४६४५९६१७ असा आहे. 


हा आदेठा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रश्ामा-२०२०/प्र.क्र.१४८/आरोग्य 351 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Sa njeev Digitally signed by 


: Sanjeev 
Ha rishcha 1 Harishchandra Dhuri 
7 Date: 2021.01.27 
dra Dhuri 173732 +0530 
(सं.ह.धुरी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


महालेखापाल, (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र- १/ २, मुंबई/ नागपूर. 
आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
संचालक , आरोग्य सेवा-१, मुंबई. 

सह संचालक, आरोग्य सेवा (प्राआकेंद्र/उपकेंद्र/दवाखाने) आरोग्य सेवा आयुक्तालय, 
मुंबई. 

उप संचालक, आरोग्य सेवा मुंबई मंडळ, ठाणे. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, ठाणे. 

जिल्हा आरोग्य अधिकारी, ठाणे. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे. 

अवर सचिव, (अर्थसंकल्प शाखा), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


. निवडनस्ती (आरोग्य-३ अ). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


